RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ११२ ]] 


सोमवार , ऑक्टोबर ५ , २०१५ / आश्विन १३, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ . 


क्रमांक आयडीसी. २०१५/ ( ५६२ )/ उद्योग १४. -ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ 
(१९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा , जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २००७/ (८०९ ) / उ-१४ , दिनांक ६ डिसेंबर २००७ अन्वये महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र " असा करण्यात येईल ) महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९ ६१ (१९६२ चा महा. तीन ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात येईल ) चे कलम सहा , 

कलम सहा, दिनांक ८ डिसेंबर 
२००७ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग) अन्वये 
औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे तळेगांव व आक्राळे, तालुका दिंडोरी , जि . नाशिक येथील जमिनी 
औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट - कलम ( ३) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व महाराष्ट्र 
जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे (१९०४ चा १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी 
झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ५, २०१५ / आश्विन १३, शके १ ९ ३७ 


अनुसूची 
मौजे तळेगाव, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 


अ.क्र . 


गट नंबर 


( हे.आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


२.२७ 


२ 


३४ 


१.१६ 


mm 


५२/१ 


१.३८ 


४ 


५४/२ ब 


१.६० 
२.४ ९ ३ 


५ 


५८ / १ ब 


एकूण 


८.९ ०३ 


चतुःसीमा 

गट नंबर १६ 


उत्तरेस 


मौजे तळेगाव गट नं . २१ . 


गाव रस्ता. 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे तळेगाव गट नं . १७ व १ ९ . 
मौजे तळेगाव गट नं . १५ . 


गट नंबर ३४ 


उत्तरेस 


गाव रस्ता. 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे तळेगाव गट नं . ४०. 
मौजे तळेगाव गट नं . ३३ व ४१ . 
मौजे तळेगाव गट नं . ३५ . 


गट नंबर ५२/१ 


मौजे तळेगाव गट नं . ५३ ( सरकारी ). 


गाव रस्ता व गावठाण . 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे तळेगाव गट नं . ५३ ( सरकारी ) 


गाव रस्ता. 


गट नंबर ५४/२ ब 


उत्तरेस : 


मौजे तळेगाव गट नं . ४७. 


दक्षिणेस : 


मौजे तळेगाव गट नं . ५३ ( सरकारी ) . 


पूर्वेस 


मौजे तळेगाव गट नं . ५४ पैकी क्षेत्र . 


पश्चिमेसः 


मौजे तळेगाव गट नं . ५४ पैकी क्षेत्र . 


गट नंबर ५८ / १ ब 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 


मौजे तळेगाव गट नं . ५८ पैकी. 
मौजे तळेगाव गट नं . ५८ पैकी. 
मौजे तळेगाव गट नं . ६२ . 
मौजे तळेगाव गट नं . ५५ ( मौविम हद्द ). 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ५, २०१५ / आश्विन १३, शके १ ९ ३७ 


मौजे आक्राळे, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 


अ.क्र . 


गट नंबर 


( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२० 


३.७३ 


२ 


५१ 


१.२८ 


३ 


५२ 


१.१७ 


४ 


५३ 


१.०४ 


५ 


५४ 


४.७१ 


६ 


५७ 


६.८४ 


एकूण 


१८.७७ 


: 


चतुःसीमा 

गट नंबर २० , ५१, ५२, ५३ व ५४ 


उत्तरेस 


•. 


मौजे आक्राळे गट नं . ४३ . 


मौजे आक्राळे गट नं . २२ , १ ९ , १८ , ७ व ६ . 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


गाव रस्ता. 


मौजे आक्राळे गट नं . ३८ , ४ ९ , ४३ , ४७ व ५० . 


गट नंबर ५७ 


उत्तरेस 


मौजे आक्राळे गट नं . ५६ ( सरकारी ). 


दक्षिणेस 


•. 


मौजे आक्राळे गट नं . १ व ३ . 


पूर्वेस 


मौजे आक्राळे गट नं . ५८ . 


•. 


पश्चिमेस 


मौजे आक्राळे गट नं . ५५ व गाव रस्ता . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वै. भू. लटके, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब - २३७-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ५, २०१५ / आश्विन १३ , शके १ ९ ३७ 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd October 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC. 2015 /(562)/IND-14.—Whereas, by the Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2007 /(809 )/IND - 14 , dated the 6th December 2007 , issued in 
exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah . III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act ”), the 
Government of Maharashtra has appointed the 8th December 2007 to be the date from which 
the provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the 
Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as “ the said areas” ), and 
declared those areas as an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the said areas in 
village Talegon and Akarale in Dindori Taluka of the Nashik District, are not required for the 
purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) 
of section 1 and clause ( g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904) and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby, with effect from the 5th October 2015 declares that the 
provisions of Chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said 
areas shall not be the industrial area so declared , except as respects things done or omitted 
to be done before that date . 


Schedule 


Village Talegon , Taluka Dindori, District Nashik 


Sr. No. 


Gat No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 
2 
3 
4 
5 


16 
34 
52/1 
54/2 B 
58/1 B 


Area 
(H.R.) 

( 3 ) 
2.27 
1.16 
1.38 
1.60 
2.493 


Total .. 


8.903 


Boundaries. 

Gat No. 16 


On the North by 
On the South by 
On the East by 

On the West by 
Gat No. 34 


Village Talegaon Gat No. 21 . 
Village Road . 
Village Talegaon Gat No. 17 and 19 . 
Village Talegaon Gat No. 15 . 


.. 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Road . 
Village Talegaon Gat No. 40 . 
Village Talegaon Gat No. 33 and 41 . 
Village Talegaon Gat No. 35 . 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ५, २०१५ / आश्विन १३, शके १ ९ ३७ 


4 


Gat No. 52/1 


: 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Talegaon Gat No. 53 (Govt.) . 
Village Road and Gavthan . 
Village Talegaon Gat No. 53 (Govt.). 
Village Road . 


Gat No. 54 / 2 B 


: 

: 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Talegoan Gat No. 47 . 
Village Talegaon Gat No. 53 (Govt.). 
Village Talegaon Gat No. 54 Part Area . 
Village Talegaon Gat No. 54 Part Area . 


Gat No. 58 /1B 


On the North by 

Village Talegoan Gat No. 58 Part. 
On the South by 

Village Talegaon Gat No. 58 Part. 
On the East by 

Village Talegaon Gat No. 62 . 
On the West by 

Village Talegaon Gat No. 55 (MIDC Boundary ). 
Village Akarale , Taluka Dindori , District Nashik 


Sr. No. 


Gat No. 


( 1 ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 


( 2 ) 
20 
51 
52 
53 
54 
57 


Area 
(H.R.) 

( 3 ) 
3.73 
1.28 
1.17 
1.04 
4.71 
6.84 


Total .. 


18.77 


.. 


Boundaries. 

Gat No. 20 , 51, 52, 53 and 54 
On the North by 

Village Akarale Gat No. 43 . 
On the South by 

Village Akarale Gat No. 22 , 19 , 18 , 7 and 6 . 
On the East by 

Village Road. 
On the West by 

Village Akarale Gat No. 38 , 49, 43, 47 and 50 . 
Gat No. 57. 


.. 


: 


: 


On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Akarale Gat No. 56 (Govt). 
Village Akarale Gat No. 1 and 3 . 
Village Akarale Gat No. 58 . 
Village Akarale Gat No. 55 and Village Road . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

V. B. LATKE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


